RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ४ ] 


शनिवार , जानेवारी १८ , २०२० / पौष २८, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१९. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समुह, वस्ती/ वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील तांदुळवाडी-उचावली ग्रामपंचायतीतील १. शाळेचा पाडा २. गडगपाडा वस्ती/ पाडयांचा समुह / 
वस्त्यांचा समुह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक 
१५ फेब्रुवारी , २०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , पालघर यांनी दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी पालघर तालुक्यातील तांदुळवाडी -उचावली 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या १. शाळेचा पाडा २. गडगपाडा पाडा/ वस्ती /पाड्याचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी शिवाजी दौंड , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून पालघर तालुक्यातील तांदुळवाडी-उचावली ग्रामपंचायतीतील १. शाळेचा पाडा २. गडगपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह 
वस्त्यांचा समुह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 

( २ ) 


समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ . 


समाजमंदीर 


२ . 


पुर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


३५५, ३५८,३८५ 

३१ ९ , ३५३ 

३५१ , ४२३ 
३६१ , ४०८ , ३ ९ ० 


३ . 


भाग एक ( को.वि.पु.)- ४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८, २०२० / पौष २८, 


शके १ ९ ४१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 
दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 


विभागीय आयुक्त , 


शिवाजी दौंड , 

कोकण विभाग . 


३ 


समुह / वस्त्यांचा 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८, २०२० /पौष २८, शके १९ ४१ 

विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१९. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील हालोली -बोट ग्रामपंचायतीतील पाडोसागाव वस्ती/ पाडयांचा 

समुह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१५ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक १८ मार्च २०१७ रोजी पालघर तालुक्यातील हालोली-बोट ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाडोसागाव पाडा / वस्ती/ पाड्याचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी शिवाजी दौंड , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून पालघर तालुक्यातील हालोली-बोट ग्रामपंचायतीतील पाडोसागाव येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 
हद्दीचे तपशील समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ . पुर्वेस फॉरेस्ट-३४१ 

विहीर , हातपंप , सिमेंट बंधारे 
पश्चिमेस 
३ . 

दक्षिणेस 

उत्तरेस 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


अ.क्र . 


२ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


शिवाजी दौंड , 

कोकण विभाग . 


दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 


विभागीय आयुक्त , 


भाग एक ( को.वि.पु.)- ४-२ 


शके १ ९ ४१ 


वाडी / 


समुह / वस्त्यांचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८, २०२० /पौष २८ , 

विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा /कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१ ९. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समुह , 

वस्ती / वस्त्यांचा 

समुह , 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील खडकोली- वसरे ग्रामपंचायतीतील भोईरपाडा वस्ती/ पाडयांचा 

समुह यांनी 

महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ ऑगस्ट , २०१४ रोजी गाव 
जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , पालघर यांनी दिनांक १३ मे २०१६ रोजी पालघर तालुक्यातील खडकोली-वसरे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या भोईरपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी शिवाजी दौंड, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून पालघर तालुक्यातील खडकोली- वसरे ग्रामपंचायतीतील भोईरपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यास पेसा नियम 
४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 
हद्दीचे तपशील समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ . पुर्वेस 

विहीर, हातपंप , सिमेंट बंधारे 
पश्चिमेस 

राखीव वन कं . नं . १०३ , १०७ 
३ . 

दक्षिणेस 
उत्तरेस 


अ.क्र . 


२ . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई , 


शिवाजी दौंड , 

कोकण विभाग 


दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 


विभागीय आयुक्त, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८, २०२० /पौष २८, शके १९ ४१ 

विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१९ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समुह , 

वस्ती/ वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पालघर तालुक्यातील सावरे एंबुर ग्रामपंचायतीतील सावरेपाडा वस्ती/ पाडयांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जानेवारी, २०१६ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पालघर यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०१८ रोजी पालघर तालुक्यातील सावरे एंबुर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाचुधारा पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी शिवाजी दौंड , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून पालघर तालुक्यातील सावरे एंबुर ग्रामपंचायतीतील पाचुधारा येथे पाडा/ वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


विहीर , 


अ.क्र . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ . पुर्वेस २५६, २५७ , २५५ 

बोअरवेल 
२ . पश्चिमेस 

२ ९ ० , २ ९ १ 
३ . दक्षिणेस 

२६७, २६८ , २६५ 
उत्तरेस 

२१३, ३०८ , ३० ९ , ३११, ३१२ अ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई , 
दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 


शिवाजी दौंड , 
विभागीय आयुक्त , 

कोकण विभाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८, २०२० /पौष २८ , 


शके १ ९ ४१ 


विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१९. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील दाभोण ग्रामपंचायतीतील पिलेनपाडा वस्ती/ पाडयांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २७ जून २०१ ९ रोजी डहाणू तालुक्यातील दाभोण ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
पिलेनपाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समुह/ वस्त्यांचा समुह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


•. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 
आणि त्याअर्थी, मी शिवाजी दौंड ,विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून डहाणू तालुक्यातील दाभोण ग्रामपंचायतीतील पिलेनपाडा येथे पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत 
गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास) 
( २ ) 

( ४ ) 
पुर्वेस ६४,६५ , ५३ 

सागदेव पाडा, निंबाऱ्याचा टेप 
पश्चिमेस १०७ , १२२ , १०८ 

पाटीलपाडा हद्द, मुरबीला जाणारा रस्ता 
दक्षिणेस ८८ , ९ १ , ९ ४ 

दळवीपाडा हद्द , जयराम म्हसकर यांचे बांध 
उत्तरेस १० ९ , ११२ , ११७ 

सपाटपाडा हद्द , 

कागडीची ओहोळ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


( ३ ) 


१ . 


२ . 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 


शिवाजी दौंड , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८, २०२० /पौष २८, शके १९ ४१ 


७ 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१९. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समुह , वस्ती/ वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीतील कदमपाडा, बाबुलपाडा, विघ्नेपाडा वस्ती / पाडयांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० ऑगस्ट २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २७ जून २०१९ रोजी डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
कदमपाडा, बाबुलपाडा , विघ्नेपाडा पाडा/ वस्ती / पाड्याचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

आणि त्याअर्थी, मी शिवाजी दौंड , विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीतील कदमपाडा, बाबुलपाडा, विघ्नेपाडा येथे पाडा / वस्ती / पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यास 
पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
हद्दीचे तपशील समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( २ ) 

( ४ ) 
पुर्वेस १६०,१६ ९ , २० ९ 

८ नं . हायवे 
पश्चिमेस २४२, २४३ 

सुर्यानदी 
दक्षिणेस १४० , १३६, १३३ 

मौजे कोल्हाण ची शीव 
उत्तरेस २४४, २४० , २३७ 

मौजे कासाची हद्द 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


अ.क्र . 


( ३ ) 


१ . 


२. 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 
दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 


शिवाजी दौंड , 

कोकण विभाग . 


विभागीय आयुक्त , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८, २०२० /पौष २८ , 


शके १ ९ ४१ 


येते ; 


यांनी महाराष्ट्र 


समुह / वस्त्यांचा 


विभागीय 

आयुक्त , 

कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / गाव घोषित / २०१ ९. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समुह, वस्ती/ वस्त्यांचा समुह, वाडी / 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात 
आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील आंबोली ग्रामपंचायतीतील गोलीमपाडा वस्ती/ पाडयांचा समुह / वस्त्यांचा समुह 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ मार्च, २०१७ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक २५ जून २०१ ९ रोजी डहाणू तालुक्यातील आंबोली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
गोलीमपाडा पाडा / वस्ती / पाड्याचा 

समुह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समुह/ वस्त्यांचा समुह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी शिवाजी दौंड, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून डहाणू तालुक्यातील आंबोली ग्रामपंचायतीतील गोलीमपाडा येथे पाडा/ वस्ती /पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे : 
हद्दीचे तपशील समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ . पुर्वेस १२७, ९ ४ , ९ ३ , ९ २ , ६३ , 

अहमदाबाद रस्ता 
६२ , ५८ , ५५, ५३, ५२ 
पश्चिमेस ६७, ८५, ८६, ११३, ११४ , 

चिंचलेची शिव 

११७, १२० 
३ . दक्षिणेस ५८ , ६५, ६१ 

धानिवरीची शिव 
उत्तरेस १२० , १२१ , १२४, १२७, १२८ 

आहोळ ( आंबोली कोकणपाडाची ) शिव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


अ.क्र . 


२ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 
दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 


शिवाजी दौंड , 

कोकण विभाग . 


विभागीय आयुक्त , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १८, २०२० /पौष २८, शके १९ ४१ 

विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / गाव घोषित / २०१ ९. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समुह, वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / 
वाड्यांचा समुह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डहाणू तालुक्यातील धुंदलवाडी ग्रामपंचायतीतील खडकीपाडा, नवापाडा वस्ती/ पाडयांचा समुह/ वस्त्यांचा समुह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप सहायक जिल्हाधिकारी, डहाणू यांनी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी डहाणू तालुक्यातील धुंदलवाडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खडकीपाडा, नवापाडा पाडा/ वस्ती/ पाड्याचा समुह / वस्त्यांचा समुह यांची संबधीत नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी केलेल्या चौकशीअंती संबंधित पाडा / वस्ती/ पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी शिवाजी दौंड, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून डहाणू तालुक्यातील धुंदलवाडी ग्रामपंचायतीतील शिवगाव येथे पाडा/ वस्ती/ पाड्यांचा समुह / वस्त्यांचा समुह यास पेसा नियम ४ 
अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 
हद्दीचे तपशील समुह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा ( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ . पुर्वेस १४१ / अ , ९ / W , १० / W 

हळदपाडा गावची हद्द 
पश्चिमेस ३७, ४३, ५१ 

नरेशवाडी हद्द 
३ . दक्षिणेस ३ ९ , ७२ , ६५ 

धुंदलवाडी पाटीलपाडा व धोडीपाडा हद्द 
उत्तरेस १२४ , १२ ९ , ११w 

दापचरी हद्द व ओढा. 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


अ.क्र . 


२ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नवी मुंबई, 


शिवाजी दौंड , 

कोकण विभाग . 


दिनांक १८ जानेवारी २०२० . 


विभागीय आयुक्त , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


